सन २०१८-१९ मध्ये बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेची 
क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) अंमलबजावणी 
करण्यासाठी रु.१७.३१ कोटी इतक्या अतिरीक्त 
निधीस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत...... ( पुरकपत्र) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरक पत्र क्रमांकः संकीर्ण -२०१८/प्र.क्र.१२७/३ ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: १३ मार्च, २०१९ 
वाचा:- कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१८/ प्र.क्र.१२७/३ओ . दि. ११ जानेवारी, २०१९ 


शासन पुरक पत्र:- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१८/ प्र.क्र.१२७/३-अ, दि. ११ जानेवारी , 
२०१९ मध्ये परिच्छेद क्र.४ नंतर खालीलप्रमाणे परिच्छेद क्र.५ चा समावेश करण्यात येत आहे. 
५. या योजनेंतर्गत एचडीपीई /पीव्हीसी पाईप करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत मंजूर असलेल्या 
मापदंडानुसार लाभार्थ्यांना १०० % अनुदान अदा करावे. 


सदर शासन पुरक पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३१३१७२०३३०२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
Date: 2019.03.13 17:21:38 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ 


) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, 

) मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

) प्रधान सचिव , आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) आयुक्त कृषि , महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


x xX 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० प्रतीसह) 
संचालक (फ़लोत्पादन ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 

सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास मंडळ, 


an 


S 


(३ 


vo 


qo) ud मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व आदिवासी उप आयुक्‍त 

११) सर्व विभागीय कृषि सह संचालक 

१२) अतिरिक्‍त आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती, 
१३) सर्व आदिवासी विकास उपआयुक्त, 


शासन पुरक पत्र क्रमांकः संकीर्ण -२०१८/प्र.क्र.१२७/३ अ 


१४ सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास मंडळ, 
१५) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व आदिवासी उप आयुक्त, 
१६) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 
१७)सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
१८)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१९) सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 
20) महासंचालक माहिती व जनसंपर्क सचालनालय,मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


29) महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

22) महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर 

23) वित्त विभाग ( कार्यासन -व्यय १/अर्थसंकल्प १३) , मंत्रालय, मुंबई -३२ 
२४) नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई - ३२ 

24) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


